दूरचित्रवाहिन्यांवरुन शासकीय संदेह 
प्रसारणासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१९/प्र.क्र.१९६/का-३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१९/प्र.क्र.१४०/का-३४, दि.१९ जून, २०१९ 
२) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९/वि.प्र.मो./का-७/२५५, 
दिनांक ९ जुले, २०१९ 
३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९/वि.प्र.मो./का-७/४०६-अ, 
दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना- 
सर्वसामान्य जनतेला शासनाच्या विविध योजना, ध्येय धोरणे, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, विकासकामे व 
लोककल्याणकारी योजनांची माहिती होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध 
विभागांच्या योजनांच्या शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यात येते. त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये 
या कामासाठी संदर्भांकित शासन निर्णय क्र.१ अन्वये रु.११,९९,११,०५०/- इतक्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली 
आहे. आता उर्वरित आर्थिक वर्षामध्ये सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमधून शासकीय संदेश प्रसारण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीमध्ये रु.१०,४७,३३,१२५/- (रुपये दहा कोटी 
सत्तेचाळीस लाख तेहतीस हजार एकडो पंचवीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खालील बाबींवरील खर्चास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र. 


बाब 


खर्चाचा तपशिल 


एकूण खर्च 


ग. 


TVC 
खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांवरुन 
शासकीय संदेशाचे प्रसारण 


शासनमान्य दराने शासकीय संदेशाचे प्रसारण 


रु.१,६५,००,०००/- 


शासकौोय संदेशावर आधारित 
निवेदनात्मक  चित्रफितींचे 
खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांवरुन 
प्रसारण 


शासनमान्य दराने शासकीय संदेझाचे प्रसारण 


रु.७५,००,०००/- 


क्रिएटिव्ह निर्मिती (TVC) दृकश्राव्य चित्रफितीची निर्मिती रु.३६,००,०००/- 

एकूणअ | रु.२,७६,००,०००/- 
रिपोर्ताज खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांकडून झासनमान्य दराने | रु.४,९५,६०,०००/- 
निर्मिती व प्रसारण रिपोर्ताजची निर्मिती 


सदर रिपोर्ताजचे प्रसारण करण्याकरिता येणारा खर्च 


रु.९६,३०,०००/- 


एकूण ब 


रु.५,९१ »९०,०००/- 


DIRT FUT क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१९६/३४ 


राष्ट्रीय पातळीवरील । राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राशी संबंधित संदेशाबाबत रु.५०,००,०००/- 
आघाडीच्या वृत्त वाहिन्यांवरुन | रिपोर्ताजची शासनमान्य दरानुसार निर्मिती व प्रसारण करणे 
रिपोर्ताजचे प्रसारण 


एकूण क रु.५०,००,०००/- 

एकूणअ5ब5क | रु.९,१७,९०,०००/- 
२. | दूरदर्शनच्या सह्याद्री | दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन त्यांच्या दरानुसार | रु.१,२९,४३,१२५/- 
वाहिनीवरुन प्रसारित | बातम्यांच्या पूर्वी, मध्यांतर व नंतर शासकीय संदेश 
होणाऱ्या बातम्यांमधून | प्रसारण करणे 
शासकीय BAST प्रसारण 

दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन शासकीय संदेशाचे प्रसारण एकूण (१-- २) अंदाजित खर्च | रु.१०,४७,३३,१२५/- 
२. उपरोक्त खर्च करताना आवश्यक असेल आणि योग्य अशा बाबींवर तसेच कमीत कमी खर्च होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. सदर खर्च करताना शासनाचे निर्णय / परिपत्रक / वित्तीय नियमावलीतील तरतुदी इत्यादींचे पालन 
करावे व विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३.  प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.-ए-६-२२२०-माहिती व प्रसिध्दी, Go इतर, १०१ 
जाहिरात व हक प्रसिध्दी (००) (०३) शासकीय योजनांची विशेष प्रसिध्दी मोहीम (योजनांतर्गत), २६ जाहिरात व 
प्रसिध्दी (संगणक सांकेतांक क्र.२२२०११७५) लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० मधील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १११/२०१९/१४४३, दि.१२/७/२०१९ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २४७/२०१९/व्यय-४, दि.२३/०७/२०१९ अन्वये त्यांच्या प्राप्त 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०८२२१६३०२०८८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: rent of M 


Ramkisan ण क 


laharashtra, ou=Gener 
ment, postalCode=400032, 


Narayanrao Musale "ग वाकता 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 

१) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

२) सर्व सन्माननीय सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१९६/३४ 


महासंचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा व अनुश्रेयता), मुंबई/ नागपूर, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
qo) सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१४) सर्व उप माहिती कार्यालये, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 
) 


GM S&S 


aon 


१६) लेखाधिकारी (आहरणा व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१७) नियोजन विभाग / (का-१४४३), मंत्रालय, मुंबई 

१८) वित्त विभाग / (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


